राज्य पोलीस सेवेतील पोलीस उप 
अधीक्षक /सहायक पोलीस आयुक्त, 
बिनतारी संदेश (अभियांत्रिकी) , पोलीस उप 


अधीक्षक / 


सहायक पोलीस आयुक्त, 


मोटार परिवहन आणि सहायक समादेशक 
/ Para WSs उप अधीक्षक संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांची बदलीने पदस्थापना... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन आदेशा क्र.रापोसे-१७१६/प्र.क्र.२०५(२)/पोल-१(अ) 


शासन आदेश :- 


महाराष्ट्र पोळीस अधिनियम, १९५१ च्या HSA २२न(१) व कलम २२न(?२ च्या 
तरतुदीनुसार सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या पूर्वमान्यतेने पोलीस उप अधीक्षक/ सहायक पोलीस आयुक्त, 
बिनतारी संदेश (अभियांत्रिकी), पोलीस उप अधीक्षक/ सहायक पोलीस आयुक्‍त (मोटार परिवहन) 


मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक :- १ जून, २०१६. 


तसेच सहायक समादेशक/सठास्त्र पोलीस उप अधीक्षक संवर्गातील खालील पोलीस अधिकाऱ्यांची 


बदली त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी करण्यात येत आहे :- 


(१) पोलीस उप अधीक्षक/सहायक पोलीस आयुक्त, बिनतारी संदेश (अभियांत्रिकी) :- 


अ.क्र, अधिकाऱ्याचे नांव सध्याच्या नियुक्तीचे ठिकाण नवीन नियुक्तीचे ठिकाण 
i श्री. गिरीश अरूण सहायक पोलीस आयुक्त, बिनतारी | सहायक पोलीस आयुक्त, 
ठाकरे संदेश (अभियांत्रिकी), मुख्यालय, । बिनतारी संदेश (अभियांत्रिकी), 
मुंबई ठाणे शहर 
२ श्री. संजय मारूती खंडे | पोलीस उप अधीक्षक, बिनतारी Hear] सहायक पोळीस आयुक्त, 
(अभियांत्रिकी), मुख्यालय पुणे बिनतारी संदेश (अभियांत्रिकी), 
मुंबई हहर 
३ | श्री. मोहन भास्कर सहायक पोलीस आयुक्त, बिनतारी | सहायक पोलीस आयुक्त, 
देशपांडे संदेश (अभियांत्रिकी), पुणे शहर बिनतारी संदेश (अभियांत्रिकी), 
पश्चिम विभाग, पुणे 
४ | at. किशोर देवराम सहायक पोलीस आयुकत, बिनतारी | पोळीस उप अधीक्षक, बिनतारी 
उतळे संदेश (अभियांत्रिकी), मुख्य नियंत्रण | संदेश (अभियांत्रिकी), नाशिक 
कक्ष, मुंबई. परिक्षेत्र. 
५ श्री. चंद्रकांत अंबादास । पोळीस उप अधीक्षक, बिनतारी संदेश पोलीस उप अधीक्षक, बिनतारी 
ढाकणे (अभियांत्रिकी), कोल्हापूर परिक्षेत्र. | संदेश (अभियांत्रिकी), मुख्यालय, 
पुणे 
६ । श्री. प्रतिक भालचंद्र | सहायक पोलीस आयुक्त, राज्य सहायक पोलीस आयुक्त, 
देशपांडे गुप्तवार्ता विभाग, मुंबई बिनतारी संदेश (अभियांत्रिकी), 
नियंत्रण कक्ष, मुंबई. 


शासन आदेडा क्रमांकः रापोसे-१७१६/प्र.क्र.२०५(२)/पोल-१(ओ) 


(2) पोलीस उप अधीक्षक/सहायक पोलीस आयुक्‍त, मोटार परिवहन:- 


अ.क्र. अधिकाऱ्याचे नांव सध्याच्या नियुक्तीचे ठिकाण नवीन नियुक्तीचे ठिकाण 
१ | श्री. संदीप हिम्मतराव Bre) सहायक पोलीस आयुक्‍त, मोटार | नियंत्रक, शासकीय परिवहन 
परिवहन, बृहन्मुंबई सेवा, वरळी, मुंबई 
२ | at. नेल्सन पिटो सहायक पोलीस आयुक्‍त, मोटार | सहायक पोलीस आयुक्‍त, मोटार 
परिवहन कार्यशाळा, पुणे परिवहन, नागपाडा, मुंबई 


(३) सहायक समादेशक / सडास््र पोलीस उप अधीक्षक :- 


अधिकाऱ्याचे नांव 


सध्याच्या नियुक्तीचे ठिकाण 


नवीन नियुक्तीचे ठिकाण 


१ 


श्री. सुरेश गोपीचंद Are 


सहायक समादेशक, राज्य राखीव 
पोलीस बल गट क्र.१३, नागपूर 


सहायक समादेशक, राज्य राखीव 
पोलीस बल गट क्र.४, नागपूर 


२ श्री. रामचंद्र बाबु केडे | सहायक समादेशक, राज्य राखीव । सहायक समादेशक, राज्य राखीव 
पोलीस बल, गट क्र.१६, कोल्हापूर | पोलीस बल, गट क्र.१, पुणे 

३ श्री. रघुनाथ जगन्नाथ | सहायक समादेशक, राज्य राखीव । सहायक समादेशक, राज्य राखीव 
गायकवाड पोलीस बल, गट क्र.१४, औरंगाबाद । पोलीस बल, गट क्र.५, दौंड, पुणे 

४ श्री. शिवाजी बंडू सहायक समादेशक, राज्य राखीव । सहायक समादेशक, राज्य राखीव 
जमदाडे पोलीस बल, गट क्र.३, जालना पोलीस बल, गट क्र.१६, 

कोल्हापूर 
२. वर नमूद अधिकाऱ्याच्या बाबतीत तसेच त्याच्या नवीन पदस्थापनेच्या बाबतीत मा. 


महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण अथवा अन्य मा. न्यायालयाचे स्थगिती आदेश असल्यास ते 
विचारात घेऊन संबंधीत प्रकरणी तात्काळ पुढील कार्यवाही करण्यात यावी. 


डं. उपरोक्त अधिकाऱ्यांना सध्याच्या पदावरुन तातडीने कार्यमुक्त करण्यासाठी, 
महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक यांनी आवश्‍यक कार्यवाही तात्काळ करावी. तसेच, या 
अधिकाऱ्यांना कोणत्याही प्रकारची रजा मंजूर करण्यात येऊ नये. 


४. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०१६०५३०१२११२७७३२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने. 


Charushila nf Maas 

C h d k T b k serialNumber=2b0496c0c213a3f50c6522cc39ae5de95e1 150ac328 
t 7e89¢21b1422e313820a2, cn=Charushila Chandrakant Tambekat 

1 a n ra a n a गी e a r Date: 2016.06.01 21:57:46 +05'30' : की 7 ens 


(चारूशीला तांबेकर) 
सह सचिव, गृह विभाग 


Digitally signed by Charushila Chandrakant Tambekar 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Joint Secretary, 


प्रति, 


महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः रापोसे-१७१६/प्र.क्र.२०५(२)/पोल-१(अ) 


प्रत, 
q 


) महालेखापाल-१/२(लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर, 
) मा. मुख्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
) मा. राज्यमंत्री (गृह) (शाहरे/ग्रामिण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
) अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
५) प्रधान सचिव (अपील व सुरक्षा) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

) 

) 

) 

) 


AD 


3 


०८ 


o~ 


प्रधान सचिव (विशेष) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (राजशिष्टाचार), मंत्रालय, मुंबई, 
महासंचालक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, मुंबई, 
संचालक, महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक. 
१०) अपर पोलीस महासंचालक आणि संचालक, बिनतारी Wear (अभियांत्रिकी), महाराष्ट्र राज्य, 
पुणे, 
११)अपर पोलीस महासंचालक, मोटार परिवहन, पुणे, 
१२) अपर पोलीस महासंचालक, राज्य राखीव पोलीस बल, मुंबई, 
१३) सर्व पोळीस आयुक्त, 
१४)सर्व पोलीस अधीक्षक, 
१५)अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
) 
) 
) 
) 


an 


9 
G 


vo 


१६) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

१७)सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

१८)सर्व संबंधित अधिकारी (पोलीस महासंचालक यांचेमार्फत), 
१९) निवडनस्ती / पोल-१(आओ). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


